महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक- मपुवि-२०१९/प्र.क्र.४९/सां.का.२ 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १७.०७.२०१९ 


वाचा:- १) पुराभिलेख संचालनालय यांचे पत्र क्र. बाहययं/प्रशा/१०१९/२२२५, दि.१०.७.२०१९ 

शासन आदेश क्र.मपुवि-२०१९/प्र.क्र.४९/ सां.का.२ दि.२४.०६.२०१९ 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि २०१३/प्र.क्र.११/१३/विसु-१, दि.०२.०२.२०१३ 

वित्त विभाग शासन परीपत्रक क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११/१३/वित्तीय सुधारण-१, 

दि.०२.१२.२०१३ 

५) वित्त विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र. क्र.पदनि २०१३/प्र.क्र.११२/१३/विसु-१, 
दि.१९.१२.२०१३ 

६) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातंस/नस्ती-२०१२/प्र.क्र.२७३/३९, 
दि.२६.११.२०१४ 

७ वित्त विभाग शासन परीपत्रक क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.२९/१६/वित्तीय सुधारण-१, 
दि.०२.०८.२०१६ 

८) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय क्र.भाखंस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग ३/ 
उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६ 

९) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१८/प्र.क्र.११३/१३/आ.पु.क., दि.११.१२.२०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक 


शासन आदेश क्र.मपुवि-२०१९/प्र.क्र.४९/ सां.का.२ दि.२४.०६.२०१९ मध्ये या शुद्धीपत्रकान्वये 


पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत. 


(१ शासन आदेशातील वाचा या संदर्भ सुचीमध्ये वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि २०१३/ प्र.क्र.११/ १३/ 
विसु-१, दि.०२.०२.२०१३ व वित्त विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र. क्र.पदनि २०१३/प्र.क्र.११२/१३/विसु-१, 
दि.१९.१२.२०१३ चा अंतर्भाव करण्यात येत आहे. 


(२) शासन आदेशातील परिच्छेद २ मध्ये यासाठी होणारा खर्च पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग मागणी 
क्र.झेडडी-२,२२०५ कला व संस्कृती,(०१) (०२) पुराभिलेख कार्यालये (अनिवार्य) (२२०५ १७९५) 93, कार्यालयीन 
खर्च या लेखाशिर्षाखाली आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून त्या-त्या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर केलेल्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा, असे वाचावे. 


(३) शासन आदेझातील परिच्छेद क्र.३ मध्ये हा आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/ 
२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उप विभाग- 
चार खर्चाच्या संकीर्ण बाबी संबंधी प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार अ.क्र.११ अन्वये, प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या WAY काढण्यात आला आहे, असे वाचावे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मपुवि-२०१९/प्र.क्र.४९/सां.का.२ 


०४. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१९०७१७१५३८३८५३२३ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Sawant Balasaheb 
Ishwar 
Date: 2019.07.17 15:47:20 +05'30' 
(बाळासाहेब सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) उपसचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई. 

) सहायक संचालक, (प्रशासन) पुराभिळेख संचालनालय, मुंबई. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) निवडनस्ती/सां.का.२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


